क्रीडा महर्षी प्रा.दि.ब.देवधर क्रीडा प्रबोधिनी 
विद्यालयातील शिक्षक व शिक्षकेतर 
कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगानुसार 
सुधारित वेतन संरचना लागू करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः क्रीडायो १६१४/प्र.क्र.२००/क्रीयुसे २ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: १०मे ,२०२२ 


वाचा : 


१) शासन निर्णय, समाजकल्याण, सांस्कृतिक कार्य व क्रीडा विभाग क्र.शाशिम १०९६/ 
प्र.क्र.६१/क्रीयुसे १, दि.२७.०३.१९९७. 
२) शासन निर्णय, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र.पावेआ १०९९/(४८/९९), 
दि.१३.०५.१९९९ 
३) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र.शाशिम १०९६/प्र.क्र.६१(भाग- 
१)/क्रीयुसे, दि.२६.१०.२००४. 
) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.वेपूर १२०९/प्र.क्र.२०/सेवा-९, दि.२७.०२.२००९. 
५) शासन अधिसूचना, वित्त विभाग क्र.वेपूर १२०९/प्र.क्र.२७/सेवा-९, दि.२२.०४.२००९. 
) 
) 


शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.वेपूर १२०९/प्र.क्र.६९/सेवा-९, दि.२९.०४.२००९. 
शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र.सवेआ १००८/प्र.क्र.१२१/०८/ 
माशि-२, दि.१२.०६.२००९. 

८) शासन निर्णय क्र. क्रीडायो१६१४/ प्र. क्र.२००/ क्रीयुसे -२ दि.१६.११.२०१६ 


शासन निर्णय : 
प्रा. दि. बा देवधर क्रीडा प्रबोधिनी पुणे या शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना 


सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार सुधारित वेतनश्रेणी संदर्भाधीन क्र.८ येथील दि.१६.११.२०१६ 


च्या शासन निर्णयान्वये लागू करण्यात आलेल्या आहेत. तथापि, खाजगी अनुदानित शाळेतील शिक्षकांना 


सहाव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतनश्रेणी संदर्भाधीन क्र. ७ येथील दि.१२.०६.२००९ च्या शासन 


निर्णयान्वये लागू केल्या असून त्यामध्ये सदर शिक्षकांच्या अनुज्ञेय वरिष्ठ वेतनश्रेणी व निवडश्रेणीचा 


समावेश आहे. त्यानुसार प्रस्तुत शाळेतील शिक्षकांना अनुज्ञेय वरिष्ठश्रेणी व निवडश्रेणी स्पष्ट 


होण्यासाठी खालीलप्रमाणे सुधारित आदेश देण्यात येत आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः क्रीडायो १६१४/प्र.क्र.२००/क्रीयुसे २ 


2. 


क्र. १ ते ४ येथील विद्यमान वेतनश्रेणी व सुधारित वेतनश्रेणी खालीलप्रमाणे सुधारित करण्यात येत 


संदर्भाधीन क्र. ८ येथील दि.१६.११.२०१६ च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद २ मधील अ. 


आहेत -: 
अ.क्र पदनाम विद्यमान वेतनश्रेणी (रु.) सुधारित वेतनश्रेणी (रु.) 
णि मुख्याध्यापक ७५००-१२००० ९३००-३४८०० ग्रेड पे ४८०० 
९१२५-१४०७५ १५६००-३९१००ग्रेड पे ५७०० 
( वरिष्ठ श्रेणी ) ( वरिष्ठ श्रेणी) 
२ | द्वितीय श्रेणीतील ७२२५-११०५० ९३००-३४८०० ग्रेड पे ४६०० 
पदव्युत्तर पदवी शिक्षक ८०००-१३५०० १५६००-३९१०० ग्रेड पे ५४०० 
(उच्च, माध्य. वर्गासाठी) ( वरिष्ठ श्रेणी) ( वरिष्ठ श्रेणी) 
(सहशिक्षक) ९१२५-१४०७५ १५६००-३९१०० ग्रेड पे ५७०० 
( निवड श्रेणी २० टक्के ( निवड श्रेणी २० टक्के पदासाठी ) 
पदासाठी) 
३ | प्रशिक्षीत पदवीधर शिक्षक | ५५००-९००० ९३००-३४८०० ग्रेड पे ४३०० 
(सहशिक्षक) ६५००-१०५०० ९३००-३४८०० ग्रेड पे ४४०० 
( वरिष्ठ श्रेणी) ( वरिष्ठ श्रेणी) 
(9400-42000 8300-38200 ग्रेड पे ४८०० 
( निवड श्रेणी २० टक्के ( निवड श्रेणी २० टक्के पदासाठी ) 
पदासाठी) 
7 प्रशिक्षित अपदवीधर ४५००-७००० ५२००-२०२०० ग्रेड पे २८०० 
शिक्षक (सहशिक्षक) ५०००-८००० ९३००-३४८०० ग्रेड पे ४२०० 
( वरिष्ठ श्रेणी) ( वरिष्ठ श्रेणी) 
५५००-९००० 8300-38200 ग्रेड पे ४३०० 
( निवड श्रेणी २० टक्के ( निवड श्रेणी २० टक्के पदासाठी ) 
पदासाठी) 
३. संदर्भाधीन क्र. ८ येथील दि. १६.११.२०१६ च्या शासन निर्णयातील परि. २ मधील अ. 


क्र.५ ते ८ मधील शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या वेतन श्रेणी ( विद्यमान व सुधारित) त्याच राहतील. तसेच या 


शासन निर्णयातील अन्य आदेश तसेच लागू राहतील. 


8, सदरचा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या सहमतीने व अनोौ.संदर्भ क्रमांक 32/2022 


सेवा-९, दिनांक ०९.०२.२०२२ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः क्रीडायो १६१४/प्र.क्र.२००/क्रीयुसे २ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०५१०१५२७१९९१२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Sameer Anant Sawant 
Date: 2022.05.10 15:29:05 +05'30' 


(समीर सावंत) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१ मा.राज्यपाल यांचे सचिव 
२) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३) मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४) मा.मंत्री (क्रीडा व युवक कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५) मा.राज्य मंत्री (क्रीडा व युवक कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
६) मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा / विधानपरिषद) यांचे स्वीय सहायक, मुंबई. 
७) मा. विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य विधानमंडळ सचिवालय मुंबई 
८) प्रधान सचिव नियोजन विभाग मंत्रालय, मुंबई-३२. 
९) प्रधान सचिव वित्त विभाग मंत्रालय, मुंबई-३२. 


१० सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

११) महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता) -१/२, महाराष्ट्र , मुंबई/नागपूर. 

१२) महालेखापाल (लेखा), महाराष्ट्र-१/२,महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 

१३) आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१४) उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१५) वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे. (संचालनालयामार्फत) 

१६) वित्त विभाग (व्यय-५)/अर्थ-८/नियोजन विभाग (का.१४७१), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१७) कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१८) निवड नस्ती (क्रीयुसे-२) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


